| ax रजिस्टर्ड नं. एमएच/एमआर/साऊथ-२२९/२००६-०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


शुक्रवार, मार्च ३९, २००६/चैत्र ९०, शके ९९२८ 


———— eee 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-ब 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि 
'एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम ब आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 
न गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ मार्च २००६ 
*अधिसूचना 
मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९. 
क्रमांक बीडब्ल्यूआर. ११०५/सीआर-९(१)/इएक्ससी-३.-- मुंबई दारूंबंदी अधिनियम, १९४९ 
(ज्याचा उल्लेख यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) (१९४९ चा मुंबई पंचवीस) च्या 
कलम १०५ च्या पोट-कलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासन याद्वारे शासन अधिसूचना, गृह विभाग क्र. एआरएम-१०९६/२१/२/इएक्ससी-३, दिनांक १३ 
सप्टेंबर १९९६ (यानंतर ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा कला आहे) मध्ये खालीलप्रमाणे 
सुधारणा करीत आहे त्या अशा :-- 
उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूचीतील नोंद क्र. ६ मधील मजकूर वगळून खालीलप्रमाणे मजकूर 
समाविष्ट करण्यात यावा :-- 
६ वाईन.-- 
(अ) फक्त महाराष्ट्र राज्यात उत्पादित होणाऱ्या द्राक्षापासून, निर्मिती मूल्याच्या १००% 
मद्यार्काचा वापर न करता व इतर कोणत्याही बाईनचे 
मिश्रण (blending) न करता स्वतःच्या ब्रॅन्डचो 
निर्मिती केल्यास 
भाग चार-व---८९ (इ४९) 
[किंमत : रुपये ३.००] 


Ee ko महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., मार्च ३९, २००६/चैत्र १०, शके ९९२८ [भाग Test 


(ब) महाराष्ट्र राज्यात उत्पादित होणाऱ्या द्राक्षापासून ब निर्मिती मूल्याच्या १२५% 
मद्यार्काचा बापर करून स्वतःचे ब्रॅन्ड निर्मिती केल्यास 

(क) सरहद्दीपत्निकडून किंवा परराज्यातून राज्यात आयात निर्मिती मूल्याच्या १५०% 
केलेली द्राक्षे/द्राक्षरस/बल्क वाईन/वाईन अर्क वापरून/ 
मद्यार्कांचा वापर करून/बापर न करता किंवा इतर 
कोणत्याही बाईनचे मिश्रण करून स्वतःच्या ब्रॅन्डची 
निर्मिती केल्यास 

(ड) सरहद्दीपलिकडून किंबा परराज्यातून राज्यात आयात निर्मिती मूल्याच्या २००% 
केलेली द्राक्षे/द्राक्षस/बल्क बाईन/बाईन अर्क वापरून/ 
मद्यार्काचा बापर करून/वापर न करता किंवा इतर 
कोणत्याही वोईनचे मिश्रण (blending) करून विदेशी 
ब्रॅन्डची निर्मिती केल्यास. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


गौ. जो. रसाळ, 
शासनाचे उप सचिव. 


&आग चार-ब ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., मार्च ३९, २००६/चैत्र ९०, शके ९९२८ ४५१ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 31st March 2006 
NOTIFICATION 
Bompay PRouiBiTIon Act, 1949. 

No. BWR. 1105/CR. 9(1)/EXC. 3.—Whereas by Government Notification, 
Home Department, No. ARM. 1096/21/2/EXC-3, dated the 13th September 
1996 (hereinafter referred to as “the said Notification ”) issued under 
sub-section (1) of section 105 of the Bombay Prohibition Act, 1949 
(hereinafter referred to as “ the said Act ”) the Government of Maharashtra 
has specified the rates of the excise duty or countervailing duty, as the 
case may be, to be imposed on the excisable articles specified in the 
Schedule to the said notification ; 


And whereas the Government considers it expedient to revise the rates 
of duty leviable on wine under the said notification. 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) 
of section 105 of the said Act, the Government of Maharashtra hereby 
amends the said notification as follows namely :— 


For entry 6 in the Schedule to the said notification the following 
entry shall be substituted, namely :— 


6. WINE.— 


(a) Manufactured as own brands from the 100 per cent of the 
grapes produced within the State of manufacturing cost. 
Maharashtra without addition of alcohol 
or without blending of wine manufactured 
in the State. 


(6) Manufactured as own brands from the 125 per cent of the 
grapes produced within the State of manufacturing cost. 
Maharashtra with addition of alcohol. 


(c) Manufactured as own brands from the 150 per cent of the 
bulk wine or wine concentrate or grape manufacturing cost. 
juice or grapes imported from across 
customs frontier or from other State or 
blended with wine produced in the State 
with or without addition of alcohol. 


: 


(ब 


(क. 


(Ss 


LY 


~~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., मार्च ३१, २००६/चैत्र ९०, शके १९२८ [भाग ज्यार-ब 


महाराष्ट्र राज्यात उत्पादित होणाऱ्या द्राक्षापासून ब निर्मिती मूल्याच्या १२५% 
मद्यार्काचा वापर करून स्वतःचे ब्रॅन्ड निर्मिती केल्यास 

सरहद्दीपत्निकडून किंवा परराज्यातून राज्यात आयात निर्मिती मूल्याच्या १५०% 
केलेली द्राक्षे/द्राक्षरस/बल्क वाईन/वाईन अर्क वापरून/ 

मद्यार्काचा बापर करून/बापर न करता किंबा इतर 

कोणत्याही बाईनचे मिश्रण करून स्वत:च्या ब्रॅन्डची 

निर्मिती केल्यास 

सरहद्दीपलिकडून किंबा परराज्यातून राज्यात आयात निर्मिती मूल्याच्या २००% 
केलेली द्राक्षे/द्राक्षरस/बल्क बाईन/बाईन अर्क वापरून/ 

मद्यार्काचा बापर करून/वापर न करता किंबा इतर 

कोणत्याही बाईनचे मिश्रण (blending) करून विदेशी 

ब्रॅन्डची निर्मिती केल्यास. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


गौ. जो. रसाळ, 
शासनाचे उप सचिव. 


